नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील 
“आरोग्य सहाय्यक (SRA) या पदाचे पदनाम 
व ग्रेड वेतनात सुधारणा करून, महाराष्ट्र 
महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम ५१(४) 
अन्वये शासन मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- नमुंम-१२२१/प्र.क्र.१३७ (भाग-१) (ब)/नवि-२८ 
मंत्रालय (मुख्य इमारत), ४ था मजला, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- १५ डिसेंबर, २०२२ 


संदर्भ:- १) नगर विकास विभाग शासन निर्णय क्र.नमुंम-१२१९/प्र.क्र.१३७/नवि-२८, दि.३०.०३.२०२१ 

२) नगर विकास विभाग शासन निर्णय क्र.नमुंम-१२१५/३९४/प्र.क्र.१६/१५/नवि-२८, 
दि.२१.०८.२०१७. 

3) आयुक्त, नवी मुंबई महानगरपालिका यांचे पत्र क्र.नमुंमपा/सा.प्र/आस्था-१/प्र.क्र./४६२/ 
१८४६/२०२१, दि.०४.०७.२०२२ 

४) उप आयुक्त (AH), नवी मुंबई महानगरपालिका यांचे पत्र क्र.नमुंमपा/सा.प्र./आस्था-१/ 
प्र.क्र.४६२/२७१५/२०२२, दि.२७.०९.२०२२. 

५) या विभागाचा शासन निर्णय क्र.नमुंम-१२१९/प्र.क्र.१३७(भाग-१) (अ)/नवि-२८, 
दि.१५.१२.२०२२. 


प्रस्तावना- 

नवी मुंबई महानगरपालिकेचा आकृतीबंध, संदर्भ क्र.२ येथील दि.२१.०८.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये 
मंजूर केलेला आहे. प्रशासकीय सोयीच्या दृष्टीने नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील “आरोग्य 
सहाय्यक (मलेरिया)' या पदासाठी नियुक्तीच्या अटी व शर्ती यात सुधारणा करून महाराष्ट्र महानगरपालिका 
अधिनियमाच्या कलम ४५४, ४५५, ४५६, ४५७ (३) व ४६५ अन्वये शासन मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव नवी मुंबई 
महानगरपालिकेने शासनास सादर केला होता. 
२. त्याअनुषंगाने, प्रशासकीय सोयीच्या दृष्टीने, सदर पदांच्या नियुक्तीच्या अटी व aie gem 
करण्यास संदर्भ क्र.५ येथील दि.१५.१२.२०२२ च्या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात आली आहे. सदर पदांच्या 
सेवाप्रवेश नियमातील बदलाच्या अनुषंगाने पदोन्नतीच्या साखळीमध्ये सूसुत्रता येण्याच्या दृष्टीने 'आरोग्य 
सहाय्यक (मलेरिया)' या पदाचे पदनाम बदलून ते “आरोग्य सहाय्यक' असे करण्यास, तसेच, या पदाच्या 
वेतनश्रेणीत रू. ५२००-२०२००, ग्रेड पे २४०० ऐवजी रू.५२००-२०२००, ग्रेड पे २८०० अशी सुधारणा करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय-: 

आयुक्त, नवी मुंबई महानगरपालिका व उप आयुक्त (AW), नवी मुंबई महानगरपालिका यांचेकडून 
अनुक्रमे संदर्भ क्र.३ व संदर्भ क्र.४ येथील पत्रान्वये प्राप्त प्रस्तावाच्या अनुषंगाने व प्रशासकीय सोयीच्या व 
पदोन्नती साखळीमध्ये सूसुत्रता येण्याच्या दृष्टीने, तसेच, “आरोग्य सहाय्यक (मलेरिया) या पदाच्या सेवाप्रवेश 
नियमातील संदर्भ क्र.५ येथील दि.१५.१२.२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये केलेल्या बदलाच्या अनुषंगाने, “आरोग्य 
सहाय्यक (मलेरिया)' या पदाचे पदनाम बदलून 'आरोग्य सहाय्यक” असे करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत 
असून, या पदाच्या वेतनश्रेणीत रू. ५२००-२०२००, ग्रेड पे Woo ऐवजी रू.५२००-२०२००, ग्रेड पे २८०० अशी 
सुधारणा करण्यास, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम ५१(४) अन्वये शासन मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः नमुंम-१२२१/प्र.क्र.१३७ (भाग-१) (ब)/नवि-२८ 


२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२२१२१५१५४८३०६२२५ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


PRATIBHA ee 
MADHAV PATIL ® 
(प्रतिभा पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


arashtra, 
‘2ACDBECBBF2F6D6CBOAEGED 
TIBHA MADHAV PATIL 


प्रत: 


-0 


मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

आयुक्त तथा प्रशासक, नवी मुंबई महानगरपालिका, जि. ठाणे. 

प्रधान सचिव (नवि-२) महोदयांचे विशेष कार्य अधिकारी, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
उप सचिव (नवि-२८), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

निवडनस्ती नवि-२८. 


Lm जय वटे 


Cc 
eS 


पृष्ठ २ पैकी २ 


